बोरीवली, ता. जि.मुंबई उपनगर येथे 
रो-रो सेवेच्या अनुषंगाने जेट्टी सुविधा 
निर्माण करणे या कामाकरती रू.१५.४७ 
कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयडब्ल्यूटी ०३१७/प्र.क्र.६१/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ ऑक्टोबर, २०१७ 


वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/ 
अभि-४/रो-रो सेवा अंदाजपत्रक/१०९, दिनांक ०६.०३.२०१७ 


प्रस्तावना: 


महाराष्ट्र राज्याला ७२० कि.मी.लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या किनारपट्टीत अनेक 


लहान मोठ्या खाड्या असून त्यांचा जलवाहतूकीसाठी पूर्वापारपासून वापर करण्यात येत आहे. 


अंतर्गत जलमार्ग हा प्रवासी वाहतूकीच्या दृष्टीने सुखकर तसेच कमी वेळेचा पर्याय आहे. गोराई हे 
ठिकाण पर्यटकांच्या तसेच तिर्थयात्रेकरूंच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. गोराई व बोरीवली ह्या दोन्ही 


ठिकाणादरम्यान रस्ते मार्गाने अंतर जास्त असल्याने सदर अंतर पूर्ण करण्यास बराच कालावधी 


लागतो तसेच अधिक इंधन खर्च होते. या मार्गावर रो-रो सेवा उपलब्ध करून दिल्यास 


किनारपट्टीवरील नागरिकांना तसेच, या मार्गाने फिरणाऱ्या पर्यटकांना याचा फायदा होऊ शकतो. 


तसेच, स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. सबब, महाराष्ट्र मेरीटाईम 


बोर्डाने बोरीवली येथे जेट्टी सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून सदर प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 
बोरीवली, ता. जि.मुंबई उपनगर येथे रो-रो सेवेच्या अनुषंगाने जेट्टी सुविधा निर्माण करणे या 


कामाच्या रू.१५.४७ कोटी इतक्या रकमेस खालील अटींच्या अधीन प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


१. प्रकल्पाकरीता पर्यावरण तसेच आवरयक असणाऱ्या परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतरच प्रकल्प 
हाती घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयडब्ल्यूटी ०३१७/प्र.क्र.६१/बंदरे-२ 


२. सदरचे काम १२ महिन्यांत पूर्ण करण्यात यावे. 


२. याबाबत होणार खर्च भागविण्याकरीता निर्माण करावयाच्या लेखाशिर्षाबबतचे आदेठा 


स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात येतील. 


३. सदर शासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सागरमाला कार्यक्रमास मान्यता देणेबाबतच्या 


मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.१९.०९.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आणि 


नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२०२/का.१४६१, दिनांक ०१.०७.२०१७ व वित्त 


विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३४२/२०१७/व्यय-८, दिनांक १८.१०.२०१७ अन्वये निर्गमीत 


करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७१०३११२२४३५३७२९ असा आहे. हा ATCT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashok Hanmanlu Damayyawar 

A S h (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=2bd0dc6138e4f3c9997616b47f0dc918cd4 
H a Nn mM a Nn | 1 715f466afd0623c843397ffc06a09, 

serialNumber=2cc45c1c1345a8b6ffl e9fdbd2d12c6 

527f6d070c05b708bcc57b79b7ef3a95d, cn=Ashok 


Damayyawar १५५५७७. 
(अ. ह. दमय्यावार) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. प्रधान सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई, 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
८. निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


